मौजे-पळसवाडा, ता-वरुड, जिल्हा-अमरावती 
या पूरग्रस्त गावातील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त 
नागरी सुविधेच्या कामाकरीता निधी मंजूरीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - एफएलडी-२०२२/प्र.क.४३/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक- ३१ मार्च, २०२२ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी ४६९५/प्र.क.६०१/र-१२,दि.२१-०४-१९९५ 
२) शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग, क्र. जीटीएन१०८३/२१७/र-१२, दि.१०-०२-१९८३ 
3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.आरपीए २००८/प्र.क्र.५५०/र-१, दि.०१-०८-२००९ 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. ०१११/प्र.क्र.१८/र-१, दि.२८-०३-२०११ 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२,दि. १७-०४-२०१५ 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दि.१९-०१-२०१६ 

७) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. विअसु २०१५/प्र.क्र.२१८/इमारती-२,दि. १६-१२-२०१५ 
८) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एफएलडी २०१६/प्र.क्र.०९/र-१२,दि.१२-०२-२०१६ 

९) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. २०२२/प्र.क.४३/र-१२,दि.३१-०३-२०२२ 

qo) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र. उपआ/पुनर्व/भुसं-१/मस/कावि-०८/२०२२,दि.१२-०१-२०२२ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्रमांक १ नूसार सन १९९१मध्ये महापुराने बाधित झालेल्या मौजे हातुर्णा, पळसवाडा व भापकी, 
ता.वरुड, जिल्हा अमरावती या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत “एक विशेष बाब” म्हणून मान्यता देण्यात आलेली 
आहे. मौजे-पळसवाडा, ता-वरुड, जिल्हा-अमरावती या पुनर्वसित भागात नागरी सुविधा कामांना निधी व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची मागणी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी संदर्भ क्र. १० अन्वये मागणी केली 
आहे. त्यानूसार संदर्भ क्र.९ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली त्या अनुषंगाने 
निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन कार्यारंभ आदेशान्वये काम सुरु करण्यासाठी नागरी सुविधा कामांना निधी उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय- 

तद्नुसार, शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिळ २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन अनुक्रमांक ४ 
परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार, मौजे-पळसवाडा, ता-वरुड, 
जिल्हा-अमरावती या पुनर्वसित भागात खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या नागरी सुविधेच्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया 
पुर्ण करुन कार्यारंभ आदेशान्वये काम सुरु करण्यासाठी उपलब्धतेनूसार 2029-2022 या वित्तीय वर्षात BEAMS 
प्रणालीवर उपलब्ध तरतूदीतून रु.१९,३५,०००/- (रुपये एकोणवीस लक्ष पस्तीस हजार फक्त) एवढा निधी 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना एवढा निधी "मागणी क्रमांक सी-६, २२४५-नैसर्गिक आपत्तींच्या निवारणासाठी 
सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे, इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२)(०४) पुरामुळे बाधीत झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणी पुरवठा, शाळा, 
चावडी, विद्युत पुरवठा, नागरी सुविधावरील खर्च (अनिवार्य) (दत्तमत) (२२४५ २२२९) ३१-सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाळी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांच्यामार्फत संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणा कार्यकारी 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क.४३/र-१२ 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम जिल्हा परिषद, अमरावती यांना खालील अटींच्या अधिन राहून निधी उपलब्ध 


करुन देण्यात येत आहे. 
मौजे पळसवाडा तालुका वरुड जि. अमरावती 
अ.क्र कामाचे नांव प्रशा. मान्यता प्राप्त | निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन 
अंदाजपत्रकीय ।कार्यारंभ आदेशान्वये काम 
रक्‍कम रुपये सुरु करण्यासाठी देय निधी 
ca समाजमंदीर बांधकाम २८,४४,८६० २,००,००० 
२ अंतर्गत रस्ता करणे ५९,११,०७० ५,००,००० 
३ २ खोली झाळेचे बांधकाम ४४,२०,००० ४,००,००० 
8 अंगणवाडी बांधकाम ११,०५,३०० १,१०,००० 
षु सिमेटकाँक्रीट नालीचे बांधकाम ९६,४८,५०० ६,००,००० 
नि साफसफाई व लेव्हलिंग १४,३८,००० १,००,००० 
७ प्रवासी निवारा बांधकाम ९,३५,००० २५,००० 
एकूण २,६३,०२,७३० १९,३५,००० 
अटीव शर्ती :- 


qs 


विभागीय आयुक्त, अमरावती यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेकडे 
अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 


. संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये मंजूर केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची 


प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, तदनुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाळ शासन, विभागीय आयुक्त, 
अमरावती व जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना सत्वर सादर करावा. 


. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच खर्च 


करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत जास्त 
खर्च होणार नाही याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 


. मंजूर निधी शासनाच्या पूर्व मान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित प्रकल्प अधिकारी 


यांनी दक्षता घ्यावी. 


. सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत प्राप्त झालेला कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही 


अथवा सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank Account 
/PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने दक्षता 
घ्यावी. 


. सदरच्या आदेशातील नमूद मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या खर्चाचे 


स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना सादर करावेत. 
तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन ळेखे इत्यादि कामे संबंधितांनी 
प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क.४३/र-१२ 


७. यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाल शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील निधीसंबंधित 
खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip सह शासनास न चुकता 
सादर करावीत. 

८. संबंधित कार्यन्वयन यंत्रणेने या आदेशान्वये वितरीत निधीचे उपयोगिता TAGS Utilization Certificate 
महालेखापाल कार्यालय, संबंधित जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झासनास तातडीने सादर करावीत. 

९. यासंदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२१-२०२२ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीच्या 
अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन लेखा संबधितांनी विहित कालावधीत शासनास सादर करावा. 

१०. वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी वरील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. 


सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना BEAMS प्रणालीवर तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची 
कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या म-११ कार्यासनाने करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११८२६२४२६१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
क Digitally signed by Dhananjay Mahesh Nayak 
D h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue And 
7) a n a nN) a y Forest Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6b0b3c8a4f4c6527 | 3fe2c8b99ad7967bd31987605a3a9 
€2101334fdc07193a3, 


Mahesh Nayak  éssscssnussecneta 
(ध. म. नायक) 
शासनाचे उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. विभागीय आयुक्‍त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) अमरावती विभाग,अमरावती 
. उप आयुक्त (पुनर्वसन), अमरावती विभाग, अमरावती 
३. जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, अमरावती 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती 
५. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, अमरावती 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१ / नागपूर-२ 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई -१/ नागपूर-२ 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 
. वित्तविभाग,कार्यासन व्यय ९/ व्यय १०/ अर्थसंकल्प ६, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 
१०. कार्यासन अधिकारी, कार्या. ब-१/ कार्यासन -पी.ए.सी., महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
११. निवड नस्ती, कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


